महाराष्ट्र राज्याचे “Ambassador of Youth 
Tourism” म्हणून श्रीमती नवेली देशमुख यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टिडी-१६०२३/४/२०२४-टि ४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक १५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.५५/१८/ 
साशि-७, दि.०६.०२.२०१८. 
२. संचालक, पर्यटन संचालनालय, यांचे क्र.प्र.सं/प्रवजसं/ब्रँड अम्बेसेडर / ४८६/ 
२०२३/४८८७/१२६, दि.०५.०१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

पर्यटनाकरीता देशातील बहुतांश राज्यात पर्यटनाची व्यापक प्रसिध्दी करण्यासाठी विविध 
उपक्रम राबवून पर्यटकांना आकर्षित करण्यात येते. याकरीता अनेक क्षेत्रातील नामांकीत व्यक्‍तींना 
सहभागी करुन पर्यटन क्षेत्रातील विविध स्थळांची प्रसिध्दी करण्यात येते. राज्यातील नैसर्गिक 
विविधतेने नटलेल्या पर्यटनक्षेत्रांची प्रसिध्दी करुन अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्याचे “Ambassador of Youth Tourism” म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. त्यानुसार संचाळक, पर्यटन संचालनालयाने संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
दि०५.०१.२०२४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला प्रस्ताव लक्षात घेवून खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील पर्यटनांचा विकास करण्याच्या उद्देश्याने महाराष्ट्र राज्याचे 
“Ambassador of Youth Tourism” म्हणून श्रीमती नवेली देशमुख (सेलिब्रेटी) यांची नियुक्‍ती 
करण्यात येते आहे. सदर नियुक्‍ती ही सन २०२४-२५ या वर्षाकरीता असून विना-मानधन तत्वावर 
राहील. 


२. पर्यटन विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमानुरूप त्यांच्या राहण्याची व निवासाची 
व्यवस्था पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फ़त करण्यात यावी. 


३. पर्यटन विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या पर्यटन क्षेत्राशी संबधित विविध महोत्सव, रोड 
शोज इ. कार्यक्रम राबवितांना पर्यटन संचालनालय व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांनी 
परस्पर समन्वयाने नियोजन करुन कामकाज पार पाडण्यात यावे. 


४. संचालक, पर्यटन संचालनालय यांनी पर्यटनाचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता श्रीमती 
देशमुख यांच्यासमवेत करार करून कार्यक्रमाची संहिता निश्चित करावी, याकरिता पर्यटन विभागाचे 
“नोडल अधिकारी” म्हणून संचालक, पर्यटन संचालनालय यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडी-१६०२३/४/२०२४-टि ४, 


षु र 


सदर area निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/१/५/.॥0व॥9५॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०११५१४३५३६१६२३ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=bbb7 12ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff3f6 
805f105ac91db1e0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


H | RA ग KA R serialNumber=21524D9E84E57776BA 1EE448660F3699BDD08917 
801A19974A72D568F57F5401, cn=NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 
Date: 2024.01.15 18:42:18 +05'30' 


(नि. ज्यो. घिरटकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त आणि नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


र्‌. 

१०. 
११, 
१२. 


. मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री, (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव, (पर्यटन) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
उप सचिव, पर्यटन १व २, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातील सर्व कार्यासने. 

निवड नस्ती, पर्यटन-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


